उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २९ जुले, २०१९. 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9),¥ (२),४ (३),४ (४),४ (4) व ६ मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली नमूद केलेल्या 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदल्या करण्यात येत 
आहेत:- 


अ.क्र | उपनिबंधक सहकारी सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
संस्थ यांचे नाव 

A 2 3 8 

१) श्री. पी. ए. साठे. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड प्रादेशिक उपसंचालक (साखर), सोलापूर 
(श्री. एम. बी. सांगळे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर ) 

२) ।एम. एल. माळी विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कराड 

(दुग्ध), अमरावती ( श्री. महेंद्र चव्हाण यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या जागेवर ) 

३) , मेधा वाके जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, |उपनिबंधक/उप मुख्य ्यकारी 

सिंधुदुर्ग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व 
ग्रामोद्योग मंडळ, मर्या. मुंबई 
(रिक्‍त पदावर) 

४) श्री. रंजन लाखे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर 
( श्री. प्रदीप बर्गे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर ) 

५) श्री. प्रदीप ब उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर ।उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुख्यालय, 
पुणे 

&) . बकुळा माळी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे 

रत्नागिरी ( श्री. रंजन लाखे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर ) 

७ श्री .अशोकगार्डी उपसंचालक, पणन संचालनालय, पुणे  ।जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
रत्नागिरी ( सौ. बकुळा माळी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदावर) 

८) श्री.बी. टी. लावंड उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे हर  ।विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
पुणे (श्री. नागनाथ कंजेरी यांच्या बदलीने 
रिक्‍त झालेल्या पदावर) 

९) ।सौ. प्रियादळणर उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक उपनिबंधक, बृह. मुंबई, नागरी सहकारी. 
बँक्स असोसिएशन 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 


qo) | श्री. राजेंद्र गायकवाड |उपनिबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा १ वर्ष मुदतवाढ 
११) श्री. शिरिष सपकाळ उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, |१ वर्ष मुदतवाढ 
मुबई 
१२) ।श्रीमती निलम पिंगळे ।उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जी साऊथ उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे हहर ५ 
विभाग, मुंबई 
१३) श्री. राजकुमार पाटील "उपनिबंधक, सहकारी संस्था,मुंबई हहर १, उपसंचालक, पणन संचालनालय, पुणे 
मुंबई 
१४) श्री.नारायण आघाव जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुण 
जालना शहर (श्री. बी. टी. लावंड यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर) 
१५) श्री. नानासाहेब चव्हाण जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
बुलढाणा जालना 
१६) श्री. महेद्र चव्हाण जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
कराड बुलढाणा 
१७) | ait. जयंत पाटील नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर 
१(श्री राजकुमार पाटील यांच्या बदलीने 
Rat झालेल्या पदावर) 
१८) ।श्री.प्रतिक पोखरकर  ।महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) महाराष्ट्र सहकार | उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जी साऊथ 
विकास महामंडळ, पुणे विभाग, मुंबई ( श्रीमती. निलम पिंगळे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या जागेवर ) 
१९) |श्री.फयाज मुलानी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे-२ उपनिबंधक, सहकारी संस्था,नाशिक 
( श्रीमती दळणर यांना दिनांक 
३१/७/२०१९ रोजी ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत 
श्रीमती. दळणर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या जागेवर) 
२०) श्री. एम. बी. सांगळे प्रशासन अधिकारी, MACP उपसचिव ए.पी.एम.सी., मुंबई 
२१) श्री. रामेंद्रकमार जोशी ।उपनिबंधक अधिन अ.आ.आदिवासी। प्रादेरि उपसंचाळक (साखर), 
विकास, नागपूर अहमदनगर ( श्री. आर. व्ही. पाटील 
यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या जागेवर) 


२. 


३. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९१७४०००२४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


anjiri 


Ganeshbhushan Joshi 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


602152, 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, TAI, TAT संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, व्दारा- 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व संबधित अधिकारी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्र. स. (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


